मौजे वाटोळे, ता. पाटण, जि. सातारा 
येथे मंजूर राज्य उत्पादन शुल्क 
प्रशिक्षण केंद्रास लोकनेते बाळासाहेब 
देसाई यांचे नाव देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२६४/राऊशु-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर २०२४. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२६४/राऊशु-१, 
दि. १३.०३.२०२४. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी-१०२४/प्र.क्र.१८७/राऊशु-१, 
दि. ०३.०७.२०२४. 
प्रस्तावना. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाकरिता मौजे 
वाटोळे, ता. पाटण, जि. सातारा येथे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास शासन निर्णय, गृह 
विभाग, क्र.बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२६४/राऊड्यु-१, दि. १३.०३.२०२४, द्वारे मान्यता देण्यात आली 
आहे. उक्त प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी- 
१०२४/प्र.क्र.१८७/राऊशु-१, दि.०३.०७.२०२४, द्वारे रु.९३.३४ कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली. उक्त प्रशिक्षण केंद्राचे नामकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिपत्याखाली मौजे वाटोळे, ता. पाटण, जि. सातारा 
येथील मंजूर राज्य उत्पादन शुल्क प्रशिक्षण केंद्राचे “लोकनेते बाळासाहेब देसाई राज्य उत्पादन 
शुल्क प्रशिक्षण केंद्र असे नामकरण करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त प्रशिक्षण केंद्रास यापुढे “लोकनेते बाळासाहेब देसाई राज्य उत्पादन शुल्क प्रशिक्षण 
केंद्र” असे संबोधण्यात येईल. 

3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१०१३२६५७७५२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
DIGAMBARRAO AUTE & 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२६४/राऊशु-१. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई. 


) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव RTH) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


Co 


4 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


£39) 


S 


S 


vo 


१०) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
99) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

92) जिल्हाधिकारी, सातारा. 
) 
) 
) 


93) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
१४) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 


प्रत- निवड नस्ती, राऊझ्यु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


